सहनिबंधक सहकारी संस्था या संवर्गातील 
बदल्यांबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राजस २०१८/प्र.क्र.२५६/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १० डिसेंबर, २०१८ 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(१), ४(२), ४(३), ४(४ व ४ (4) मधील तरतूदीनुसार खाली नमुद केलेल्या सहनिबंधक, 
सहकारी संस्था, गट-अ या संवर्गातील अधिकारी यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्या नुसार बदलीने नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र अधिका-याचे नाव सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
शि श्रीमती. संगिता रविद्र डोंगरे | प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), | विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था , 
अहमदनगर पुणे 
(रिक्‍त पदावर) 


२. उपरोक्त अधिका-यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ अधिका-यांकडे सोपवून 
तात्काळ कार्यमुक्त व्हावे व बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रूजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेमाफत शासनास सादर करावा.सदर बदली आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी 
होण्यासाठी आवश्‍यक कार्यवाही सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था,पुणे यांनी करावी. 

३. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा सांकेतांक २०१८१२१११०४९३३४४०२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igital 
मा र) 
anjiri r 
:7d5731d128ab41d6a090557a2e9658b7382ac03af6e239ba66 
shbhushan Joshi 


Ganeshbhushan Joshi 2tzs:suszss 


(मं. ग. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ment, postalCode=4 shtra, 
1708db2a52d675f7f30d81444f3844833dfc7c86d4244ee1075c9 


Wd :- 
१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पूणे 
२. सर्व विभागीय सहनिबंधक (प्रशासन/लेखापरिक्षण) 
३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर/पुणे 
४. संबंधित अधिकारी, द्वारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पूणे 
५. खाजगी सचिव, मा.मंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
६. खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
७. स्वीय सहायक, अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री 
८.स्वीय सहायक, प्रधान सचिव, (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
९. उप सचिव, मा. मुख्यमंत्री 
१०.निवडनस्ती (कार्या-५स) 


